राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात ५० ते १५० संगणक 
आसन क्षमता असणारे इ-वाचनालय व 
अभ्यासिका “बहुउद्देशिय संगणक केंद्र" स्थापन 
करण्याकरिता एकूण रु. २८००.०० लक्ष (२८ 
कोटी) एवढी रक्कम वितरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:इगर्व्ह-१५२१/प्र.क्र.१३/संगणक 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, FATS, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- 92 फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा :- 
) Bid number GEM/2023/B/38 409219, दि.१३.०९.२०२३. 
) समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि. 29.90.2023. 
३) शासनाचे पत्र क्र. खरेदी-२०२३/प्र.क्र.११९/एसदी-६, दि. २७.१२.२०२३. 
) Contract No. GEMC-499& 2992283 94030, दि. २८ .१२.२०२३२. 
) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद यांचे पत्र क्र.मप्राशिप /स्टार्स/ 
॥॥७७/संगणक/२०२३/३५२, दि. ०१.०२.२०२४. 
प्रस्तावना:- 


राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात जास्तीत जास्त तंत्रज्ञानाचा अधिकाधीक वापर होण्याकरीता तसेच 
ऑनलाईन शिक्षण, ऑनलाईन प्रशिक्षण ऑनलाईन मुल्यमापन या बाबींकरीता डिजीटल पायाभुत सुविधा 
निर्माण करण्याच्या हेतूने राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात ५० ते १५० संगणक आसन क्षमता असणारे इ- 
वाचनालय व अभ्यासिका “बहुउद्देशिय संगणक केंद्र" स्थापन करण्याकरिता व त्यासाठीच्या रु.६००९.३३ 
लक्ष इतक्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता संदर्भाधीन क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये देण्यात आली होती. 
२. सदरच्या एकूण रु. ६००९.३३ लक्ष पैकी रु.४९९८.३३ लक्ष इतका खर्च मागणी क्रमांक ई-२, २२०२ 
सर्वसाधारण शिक्षण, ८०-सर्वसाधारण पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना (०२) (५१) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम 
(२२०२४४५४) ३१ सहाय्यक अनुदाने या लेखाशिर्षातून भागविण्यात येणार आहे व उर्वरित १०११.०० लक्ष 
निधी STAR (Strengthing Teaching Learing and Results for state 29.७०) या प्रकल्पाच्या सन 
2023-28 करीता मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात येणार आहे. उच्चस्तरीय सचिव समितीने दिलेल्या 
मान्यतेनूसार या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक 
शिक्षण परिषद यांच्यावर संदर्भाधीन क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये सोपविण्यात आली आहे. 


३. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद यांचेमार्फत बहुउद्देशीय संगणक केंद्र (MCC) उभारणी 
करण्याकरिता जेम पोर्टलवर ई-निविदा प्रक्रीया राबविण्यात आळी असून सदर प्रकल्पासाठी एकूण 
रु.४९९८.३३ लक्ष इतका निधी उपलब्ध करून देण्याची विनंती राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक 
शिक्षण परिषद यांनी शासनास केली आहे. या अनुषंगाने सन २०२३-२४ च्या उपलब्ध अर्थसंकल्पिय 
तरतुदींमधून उपलब्ध असलेला निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः इगर्व्ह-१५२१/प्र.क्र.१३/संगणक 


शासन निर्णय:- 

राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद यांनी केलेल्या विनंतीनूसार राज्य 
स्तरावरून बहुउद्देशीय संगणक केंद्र (MCC) उभारणी करण्याकरीता सद्य:स्थितीत उपलब्ध निधीनूसार रु. 
२८००.०० लक्ष (२८ कोटी) इतका निधी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेस (MPSP) वितरीत करण्यास 
याव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. उर्वरित २१९८.३३ लक्ष इतका निधी निधीच्या उपलब्धतेनूसार यथावकाडा 
उपलब्ध करून देण्यात येईल. 
२. सदरचा खर्च मागणी क्रमांक -ई-२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण, ८० पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना 
(०२)(५१) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम (२२०२ ४५४) ३१ सहायक अनुदाने या लेखाशिर्षाखालील सन २०२३-२४ 
च्या उपलब्ध अर्थसंकल्पिय तरतुदीमधुन भागविण्यात यावा. यासाठी विभागातील सह सचिव, शालेय 
शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी व कक्ष अधिकारी (रोख शाखा), शाळेय 
शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. 
३. हा झासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका-२०१५ दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ मधील 
उपविभाग-२ मधील अनुक्रमांक २७ अ मधील नियम क्र. ७६ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.५४९/व्यय-५, दिनांक ०२.०६.२०२३ अन्वये प्राप्त 
मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या WWW .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२१२१६०८५८५२२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by VIVEK GULABRAO SAPKAL 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, SCHOOL EDUCATION AND 
SPORTS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=55c54ce6c9bede7 daecd096d20450a76c60783cb1318374f8764a2da6 
4d548a5, postalCode=400032, st=M. hi 


S A p KA | Scents oe CASH SNH C8C9EBC19E27CDBAD124B 
(विवेक सपकाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१) अ.मु.स. वित्त विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


A 


) 
) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
) प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५) संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र (8055), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) 

) 

) 

) 


CS 2८ w 


संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

संचालक, प्राथमिक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सह सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल(लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर१/२. 

१०) महाळेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर१/२. 

११ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१२) कक्ष अधिकारी (रोख शाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) निवडनस्ती/संगणक कार्यासन. 


&, ८-४ 


wen 


पृष्ठ २ पैकी 2 


